संदर्भ - 


राष्ट्रीय चक्रोबादळ धोके निवारण 
प्रकल्पांतर्गत सातपाटी, जि. पालघर शहरात 
भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकणेबाबत............ 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 

(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन ) 

शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०९७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-९ 
मंत्रालय, मुंबई : Yoo ०३२. 


दि. ०९.९२.२०२९. 
०१. महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्याव्साथापन, मदत व पुनर्वसन) यांचे शासन निर्णय 
क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)(३)आव्यप्र-१ दि. ३०.०६.२०२०. 
०२. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-९, दि. ०५६.०७.२०२० 
०३. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ दि. २६.०३.२०२१. 
०४. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ दि. २६.०३.२०२१. 
०५. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ३१.०३.२०२१. 
०६. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. १५.०९.२०२१. 


०७. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २५.०९.२०२९ 
०८. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०९.१२.२०२१. 


शासन निर्णय : 


जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत सातपाटी, जि. पालघर 


शहरात भूमिगत विद्यूत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी 


सातपाटी. जि. पालघर शहरात आणलेल्या साहित्यासाठी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी सादर 


केलेल्या रु. ७३.०२.३९५/- (रुपये त्र्याहत्तर लाख दोन हजार तीनशे पंच्याण्णब फक्त) च्या खर्चास आणि 


सदर निधी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना अदा करण्यास शासन मान्यता येत आहे. 


खालील नमूद केल्याप्रमाणे रक्‍कम RIGS द्वारे प्रदान करण्यात यावे. 


== = 


रक्‍कम 


| ओोबीलायझेशन ऐंडव्हान्स 


Mobilization Advance 


\9, 02,84 3/- 


(सात लाख दोन हजार एकशे त्रेपन्न फक्त) 


| 
| 
\-z 


(8६% 


| लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. 


रिटेन्शन मनी (Retention Money) 


BRS 


(चार लाख एकवीस हजार दोनशे ब्याण्णव फक्त) 


कर्क 


(सत्तर लाख सहासष्ठ हजार चारशे एकाहत्तर फक्त) । 


= 


Scania ae ae Tax @ TDS) १,१७,९६२/- 


(एक लाख सतरा हजार नऊशे बासष्ठ फक्त) 


वस्तू व सेवा कर (GST) 

CGST ५८,९८१/- 
(SISTA हजार नऊशे एक्याऐंशी फक्‍त) 

SOST ५८,९८१/- 


(अठ्ठावन्न हजार नऊशे एक्याऐंशी फक्त) 


लिना पॉबरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना अदा करावयाच्या रकमेवर आयकर (TDS) आणि 
जीएसटी टीडीएस बजा करुन त्यांना RTGS द्वारे प्रदान करण्यात यावे. 
सातपाटी, जि. पालघर शहरात भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना 


पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना करारानुसार १०% अग्रिम म्हणून एकुण रु. १,५४,४०,०८१/- 


(रुपये एक कोटी चोपन्न लाख चाळीस हजार VCMT फक्त) प्रदान करणात आले आहे. त्यापैको 
करारातील तरतुदीनुसार रु. १,२१,३९,९२६/- (रुपये एक कोटी एकवीस लाख एकोणचाळीस हजार 


नऊशे सव्बीस फक्त) एवढे अग्निम यापुर्वीच्या देयकातून वजा करण्यात आलेले आहेत. उर्वरित अग्निम 


रु. ३३,००,१५५/- (रुपये तेहतीस लाख एकशे पंच्चावन्न फक्त) कराराप्रमाणे पुढील देयकामधून बजा 


करण्यात येईल. 
याबाबतचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई यांना सादर करण्याकरिता लेखाधिकारी 


आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आणि वित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांना अनुक्रमे आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या कामी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य 
Co, सर्वसाधारण, १०२ आपत्तीप्रवण क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीबाबतच्या तातडीच्या 
योजनांचे व्यवस्थापन करणे (०६) चक्रीवादळ रोधक बांधकाम करणे (०६) (०१) चक्रोबादळ रोधक 
बांधकाम करणे (७५ टक्‍के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२४५ २६०३) ३१ सहाय्यक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षाकरीता करण्यात आलेल्या तरतुदीतून करण्यात येईल. 

सदर आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५२/व्यय- 


९/२७१९, दि. २७/०६/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
| | 
: 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov-in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२११२०८१४०४२२४८१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रात, 


१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी लि., प्रकाशगड, वांद्रे, मुंबई. 
४) वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५)आव्यप्र-१, संग्रहार्थ 


( के. ged [ती ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


